सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०२१ 


पहा : या विभागाची समक्रमांकाची दिनांक १५ डिसेंबर,२०२० व दिनांक १४ जानेवारी, २०२१ ची परिपत्रके 
शुध्दीपत्रक :- 
सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक 
१५ डिसेंबर, २०२० चे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रक अधिक्रमित करुन बाळासाहेब ठाकरे, बाळशास्त्री 
जांभेकर, केशव सिताराम ठाकरे ऊर्फ प्रबोधनकार ठाकरे व डॉ. भाऊसाहेब ऊर्फ पंजाबराव देशमुख या थोर व्यक्तींच्या जयंतीचा 
समावेश करुन दिनांक १४ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. 


2. दिनांक १४ SMART, 2029 च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अ.क्र. ७ येथे खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात 
आले आहे. 


अ.क्र. जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस | वार गीय महिना व दिवस | कार्यक्रमाचे स्वरुप 


७. | बाळशास्त्री जांभेकर जयंती | १६ फेब्रुवारी, २०२१ | मंगळवार | २७ माघ, शके १९४२ । प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 


करणे 
त्याऐवजी आता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
अ.क्र. जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस| वार ।भारतीय महिना व दिवस कार्यक्रमाचे स्वरुप 
७. | बाळशास्त्री जांभेकर जयंती | २० फेब्रुवारी, २०२१ | शानिवाऱ | १ फाल्गुन, शके १९४२ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे 
३. विभागीय आयुक्‍त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 


कार्यालयात बाळशास्त्री जांभेकर यांचा जयंती कार्यक्रम दिनांक २० फेब्रुवारी,२०२१ रोजी आयोजित करण्याबाबत 
आव्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 


a सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१२१२५५३५०९०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by LALIT NAMDEO SADAFULE 
st=Maharash' 
.5.4.20=49d 0b6bfb0d78bba 142b040bbfdeeS 34c7aa6db30b0e4d3a918 
2, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


7bf3e1eacab4a8e9144c78ea332ce94c22440c2d337ab6 


ialNumbs 
119823044b2d0a3ab, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
LALIT NAMDEO SADAFULE 


Date: 2021.02.12 13:10:36 +05'30" 


( &. Al. सदाफुले) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


9८ ६७ ० :? 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९, 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 
. निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


